निधी वितरण -शासन घोषित किमान आधारभुत 
किंमत ही विहित काळावधीतीळ कृषि उत्पन्न 


बाजार समितीच्या आधारीत दरापेक्षा जास्त 
असल्यास त्यामधील फरकाची रक्कम 
बिजोत्पादक शेतकऱ्यांना देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पुरक १५१८/प्र.क्र.२२६/१ओ 
मंत्रालय विस्तार, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: ३० मार्च, २०१९. 


वाचा:- 
१. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्रमांक :- संकीर्ण २७१७/ प्र.क्र.१९९/१अ, 
दिनांक १७.९.२०१८. 
२. कृषि आयुक्तालयाचे क्रमांक :- जा.क्र.कृआ/ गुनि/१/२ एम.एस.पी./५३७/२०१८ 
दिनांक १३.१२.२०१८ चे पत्र. 
३. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्रमांक :- पुरक १५१८/ प्र.क्रर२६/१अ, 
दिनांक ११.१.२०१९. 
४. कृषि आयुक्तालयाचे क्रमांक :- जा.क्र.कृुआ/ गुनि/१/२ एम.एस.पी./९६/२०१९ 
दिनांक १२.३.२०१९ चे पत्र. 
५. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्रमांक :- पुरक १५१८/ प्र.क्ररर६/१अे, 
दिनांक १९.३.२०१९. 
६. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्रमांक :- पुनर्वि-२०१८/ प्र.क्र११२(६)/१८/२अ, 
दिनांक ३०.३.२०१९. 
प्रस्तावना:- 


सन २०१७ - १८ मधील उत्पादित पिकांकरीता कृषि उत्पन्न बाजार समितीमधील दर हा 
किमान आधारभुत किमतीपेक्षा कमी असल्यामुळे राज्यातील बिजोत्पादन कार्यक्रमात स्थिरता 
येण्याच्या दृष्टीने तसेच, शेतकऱ्यांचा बिजोत्पादन कार्यक्रमातील सहभाग कायम राखण्याच्या दृष्टीने 
दिनांक १७ सप्टेंबर,२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार शासन घोषित किमान आधारभुत किंमत ही 
विहित कालावधीतील कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या आधारीत दरापेक्षा जास्त असल्यास त्यामधील 
फरकाची रक्कम महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित, अकोला आणि राष्ट्रीय बियाणे 
महामंडळ, पुणे यांच्या बिजोत्पादक शेतकऱ्यांना देण्याबाबतची नवीन योजना लागू करण्यात आलेली 
आहे. खरीप व रब्बी हंगाम २०१७-१८ मध्ये उत्पादित झालेल्या बिजोत्पादक शेतकऱ्यांच्या बियाणांना 
फरकाची रक्‍कम रुपये 3900.23 लाख निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव कृषि 
आयुक्‍तालयाकडून प्राप्त झालेला होता,यास अनुसरून वाचा क्रमांक ३ शासन निर्णय दिनांक 
११.१.२०१९ च्या निर्णयान्वये रूपये २१.०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आलेला होता. तसेच 
वाचा क्रमांक ५ दिनांक १९.०३.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये रूपये ३.०० कोटी इतका निधी वितरीत 
करण्यात आलेला होता. सदरची योजना राबविण्यासाठी आवश्यक निधी रुपये ५.६८ कोटी हा 
पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध झालेला असून निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक १५१८/प्र.क्र.२२६/१अओ 


शासन निर्णय :- 


खरीप व रब्बी हंगाम २०१७-१८ मध्ये उत्पादित झालेल्या बिजोत्पादक शोतकऱ्यांच्या 
बियाणांना कृषि उत्पन्न बाजार समिती आधारीत दर आणि झासन घोषित किमान आधारभुत किंमत 
यामधील फरकाची रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित, अकोला आणि राष्ट्रीय बियाणे 
महामंडळ, पुणे यांच्या बिजोत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यासाठी लेखाशिर्ष २४०१॥९२२ (१००%) राज्य 
योजना अंतर्गत रूपये ५.६८ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे. हा निधी P.LA/ बँक 
खात्यामध्ये ठेवला जाणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 

वित्त विभागाच्या दिनांक २.४.२०१८, दिनांक २७.७.२०१८ आणि दिनांक ५.१२.२०१८ 
रोजीच्या परिपत्रकातील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 

सदरचा शासन निर्णय हा नियोजन विभागाने तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
९८/२०१९/व्यय-१ दिनांक ३०/०३/२०१९ रोजी दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३३०१९१३१४६८०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


h N DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture and ADF 
MEST NALAY ANT ७५ दळी 
2.5.4.2 a08c7339c487fe2836238383bf9 1 bbd037b93b4bdf6c8 
e95d1969e585fffe, 
ialNum| 


1 seri ber=ccbe80fcc6b64503b4e8b 1 269bd88d63 1f3f3c2bef6e 
h a Nn | Wa e 1ca70cc9a4e3095401 1f, cn=Umesh Narayan Chandiwade 


Date: 2019.03.30 19:35:37 +05'30' 


(saa चांदिवडे) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा.मंत्री(कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक,कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक,कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित (महाबीज), अकोला. 
६. विभागीय व्यवस्थापक, राष्ट्रीय बीज निगम, गुलटेकडी, पुणे. 

७. संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. महाव्यवस्थापक (उत्पादन), महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित (महाबीज), अकोला. 
९. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. सर्व संचालळक/सह संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक. 

१२. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी. 

१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१४. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

१५. वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय,मुंबई. 

१६. निवडनस्ती, कार्यासन 931, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


